नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक 
क्षेत्रामधील जमिनीच्या वापर 
प्रयोजनाबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१८१८/प्र.क्र.४/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- १ शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३०२/७१५/प्र.क्र.९३/नवि-१०,दि.११/०९/२००२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३०२/७१५/प्र.क्र.९३/नवि-१०,दि.२४/०८/२००४ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३०६/प्र.क्र.१९३/२००६/नवि-१०,दि.०४/१२/२००६ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१८१८/प्र.क्र.४/नवि-१०, दि.१६/३/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


नवी मुंबई येथील द्रोणागिरी, कळंबोली व उलवे मधील संपादित केलेल्या जमिनीवर नवी मुंबई विशेष 
आर्थिक क्षेत्र (NMSEZ) प्रकल्प उभारण्यास शासन निर्णय दि.४.१२.२००६ नुसार मान्यता देण्यात आली होती. 
महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ च्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास एकात्मिक 
औद्योगिक क्षेत्र म्हणून करण्यास संदर्भीत शासन निर्णय, दि.१६.३.२०१८ नुसार मान्यता देण्यात आली. सदर 
आदेशान्वये सिडकोचे प्रचळीत धोरण, कपंनीसोबतचे करारनामे, प्रस्तावित उद्योगाचा विकास व इतर सर्व 
बाबी तपासून निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. 


यासंदर्भातील उच्चस्तरीय समितीच्या दि.१९.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये शासन निर्णय 
दि.१६.३.२०१८ नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या ८५% औद्योगिक वापरामध्ये काही अतिरीक्त सेवा अनुज्ञेय 
करण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.३१.१.२०२३ रोजीच्या 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
१) नवी मुंबई एसईझेड प्रा.लि. कंपनीच्या विनंतीच्या अनुषंगाने नवी मुबंई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील 
उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५% औद्योगिक क्षेत्रामध्ये खालील अतिरिक्‍त अनुज्ञेय सेवा 


आवड्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१८१८/प्र.क्र.४/नवि-१० 


(i) Education & Knowledge Park-University of Eminence & also Industry academic 
partnership to promote Training & Skill Development Programme through Skill 
Development Centres, R & D Centres, Training Centres, Digital Centres, Information 
Technology Centres, Training Centres for Art, Performance & Sports etc. 


(11) Medical School along with Hospital and related infrastructure. 


२) सदर मान्यता या प्रकल्पापुरतीच सिमित असेल. 


०२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१६५४१११९२५ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHINDE SUBRAO 2 ou=GOVERNMENT OF 


, post t=Mahi ; 
serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1BOFB615DC 
6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 
Date: 2023.02.17 11:54:20 +05'30' 

सह सचिव > महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
a, 
१०. 


प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
व्यवस्थापकिय संचाळक सिडको महामंडळ,नवी मुंबई 


११. आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचलनालय, मुंबई 

१२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई 

१३. जिल्हाधिकारी ठाणे व रायगड 

१४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
१५. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 

१६. संचाळक व लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

१७. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


